शवविच्छेदन व्हिसेरांची तपासणी, कामाची 
विभागणी व इतर बाबींकरीता पोलीस 
स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रानुसार शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालयांची करण्यात आलेल्या 
विभागणीमध्ये लोहमार्ग पोलीस ठाण्यांचा 
समावेश करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२३३/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ळोकमान्य टिळक मार्ग 
नविन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०८ सप्टेंबर २०२३. 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः माहआ-२०१९/२४७/प्र.क्र. 
१२४/प्रशा-२, दिनांक २८.११.२०१९. 
२) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः माहआ- 
२०१९/प्र.क्र.१२४/प्रशा-२, दिनांक २२.१२.२०२०. 
3) पोलीस आयुक्‍त, लोहमार्ग मुंबई यांचे पत्र क्र. पोआरे/वाचक/२०२१-२१०, दिनांक 
०१.०२.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


शवविच्छेदन व्हिसेरा तपासणीचे अहवाळ सादर करण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी 
जिल्हानिहाय वैद्यकीय महाविद्यालयाप्रमाणे पोलीस ठाण्यांची विभागणी करण्याकरीता तसेच सर 
ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई येथे प्रलंबित असलेले ६५०० व्हिसेरा नमुने पुढील ०३ ते ०६ महिन्यात 
निकाली काढण्याकरिता त्यांची मुंबईतील ०४ मुख्य वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये समांतर विभागणी 
संदर्भ क्र. १ वरील दिनांक २२.१२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती. सदर 
शासन निर्णयामध्ये व्हिसेरा तपासणीचा अहवाळ सादर करण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी 
जिल्हानिहाय वैद्यकीय महाविद्यालयाप्रमाणे पोलीस ठाण्यांची विभागणी करण्यात आली. तथापि त्यात 
लोहमार्ग पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील १७ पोळीस ठाण्यांचा समावेश करण्यात आलेला 
नाही. सबब उपरोक्त पोलीस ठाण्यांचा समावेश करण्याची विनंती पोलीस आयुक्‍त, लोहमार्ग पोलीस 
यांनी संदर्भ क्र. 3 वरील दिनांक ०१.०२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे. त्यानुसार उपरोक्त १७ 
पोलीस ठाण्याचा MAST करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

मुंबईतील वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 
त्या त्या पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रानुसार शवविच्छेदन व्हिसेरांच्या तपासणीबाबत विभागाच्या संदर्भ 
क्र. २ वरील दिनांक २२.१२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-अ” प्रमाणे विभागणी 
करण्यात आली होती. तथापि त्यात पोलीस आयुक्‍त, लोहमार्ग पोलीस यांच्या अधिपत्याखालील १७ 


झासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२३३/प्रशा-२, दिनांक ०८ सप्टेंबर २०२३. 


पोलीस ठाण्यांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. आता गृह विभागाने तसेच पोळीस आयुक्त, 
लोहमार्ग पोलीस यांनी केलेल्या विनंतीनुसार लोहमार्ग पोळीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील १७ 
पोलीस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रांचा “*परिशिष्ट-क” मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे समावेश करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०८१४०६५६८३१३ असा आहे. हा Sea 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MAHADEO - aa 
JOGDAND : 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मुंबई ४०० ०३५. 
२.मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहायक. 
३.मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
४.मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५.मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६.मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७.मा. मंत्री (वै. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८.मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई. 
९.मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
१०.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे सचिव. 
११.अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१२.प्रधान सचिव (नवि-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१३.सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
१५.आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
१६.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
१७.पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२३३/प्रशा-२, दिनांक ०८ सप्टेंबर 2023. 


9¢ TIS आयुक्‍त, लोहमार्ग पोलीस, मुंबई. 

१९.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२०.प्रबंधक, मा. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई. 

२१.महाळेखापाल- (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

२२.सह सचिव/उप सचिव / अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (ad), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३.सर्व पोळीस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 

२४.सर्व अधिष्ठाता / अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये. 

२५. निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२३३/प्रशा-२, दिनांक ०८ सप्टेंबर 2023. 


झासन निर्णय क्रमाक- वैशिवि/२०२२/प्र.क्र.२३३/प्रशा-२, दिनांक ०८ सप्टेंबर 2023 


सोबतचे परिशिष्ट-क 
लोहमार्ग | अ.क्र. रेल्वे पोलीस | रेल्वे स्थानक वैद्यकीय महाविद्यालय । लगतचा 
परिमंडळ ठाणे (रुग्णालय) जिल्हा 
मध्य १ सीएसएमटी | सीएसएमटी Te शासकीय वैद्यकीय 
परिमंडळ- लोकल/सीएसएमटी । महाविद्यालय वसर ज. जी. 
मध्य रेल्वे मेन समूह रुग्णालय, मुंबई 
मस्जीद बंदर 
सँडहर्स्ट रोड मेन 
भायखळा 
२ दादर चिंचपोकळी सेठ गोवर्धन सुंदरदास 
करीरोड वैद्यकीय महाविद्यालय, 
परेल, मुंबई (के. ई.एम.) 
परेल 
दादर टर्मिनस/दादर | लोकमान्य टिळक 
लोकल महानगरपालिका वैद्यकीय 
माटूंगा महाविद्यालय, शीव, मुंबई | मुंबई शहर 
‘ (सायन) 
सायन 
३ कुर्ला कुर्ला लोकल 
कुर्ला टर्मिनस 
विद्याविहार 
घाटकोपर 
विक्रोळी 
कांजुरमार्ग 
भांडूप 
नाहूर 
मुलूंड 
8 ठाणे ठाणे 
कळवा राजीव गांधी वैद्यकीय । ठाणे 
मुंब्रा महाविद्यालय, कळवा, ठाणे 
दिवा 
दातवली ओपन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२३३/प्रशा-२, दिनांक ०८ सप्टेंबर २०२३. 


तळोजा ओपन 


कळंबोली ओपन 
निलजे ओपन 


नावडा रोड 


ऐरोली 


डोंबिवली 


लोवर अप्पर कोपर 


डोंबिवली 


ठाकूर्ली 


भिवंडी ओपन 


खारबाव ओपन 


कामन ओपन 


जुचंद्र ओपन 


राजीव गांधी वैद्यकीय 
महाविद्यालय, कळवा, ठाणे 


ठाणे 


कल्याण 


कल्याण 


Tels 


आंबिवली 


टिटवाळा 


खडवली 


वासिंद 


आसनगाव 


आटगाव 


खर्डी 


उंबरमाळी 


कसारा 


विठ्ठलवाडी 


उल्हासनगर 


अंबरनाथ 


बदलापूर 


amala 


राजीव गांधी वैद्यकीय 
महाविद्यालय, कळवा, ठाणे 


ठाणे 


वांगणी 


शेलू 


नेरळ 


टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२३३/प्रशा-२, दिनांक ०८ सप्टेंबर २०२३. 


भिवपुरी 


महाविद्यालय, मुंबई सेंट्रल, 


कर्जत 


पळसदरी 


केळवली 


डोलीवली 


लवजी 


खोपोली 


जुम्मापट्टी ओपन 


वॉटरपाईप ओपन 


आमळॉज ओपन 


माथेरान ओपन 


मुंबई (नायर) 


रायगड 


मध्य 
परिमंडळ- 
हार्बर रेल्वे 


वडाळा 


सॅन्डहर्स्ट रोड हार्बर 


डॉकयार्ड रोड 


रे रोड 


कॉटन ग्रीन 


Te शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व सर ज. जी. 
समूह रुग्णालय, मुंबई 


शिवडी 


वडाळा 


किंग सर्कल 


माहीम हार्बर 


गुरु तेग बहादूर नगर 


चुनाभट्टी 


टिळक नगर 


चेंबूर 


कुर्ला हार्बर 


सेठ गोवर्धन सुंदरदास 
वैद्यकीय महाविद्यालय, 
परेल, मुंबई (के. ई.एम.) 


मुंबई शहर 


वाशी 


गोवंडी 


मानखूर्द 


वाशी 


सानपाडा 


जूईनगर 


नेरुळ 


लोकमान्य टिळक 
महानगरपालिका वैद्यकीय 
महाविद्यालय, शीव, मुंबई 
(सायन) 


नवी मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२३३/प्रशा-२, दिनांक ०८ सप्टेंबर 2023. 


सीवूड दारावे 
तुर्भे 
कोपरखैरणे 
घणसोली 
रबाळे 
१० | पनवेल बेलापूर लोकमान्य टिळक | रायगड 
खारघर महानगरपालिका वैद्यकीय 
काळ महाविद्यालय, शीव, मुंबई 
(सायन) 
खांदेश्वर 
पनवेल लोकन/ 
पनवेल मेळ 
पश्चिम ११ । चर्चगेट चर्चगेट ie शासकीय वैद्यकीय | मुंबई हहर 
परिमंडळ- मरीन लाईस महाविद्यालय वसर ज. जी. 
पश्चिम न्न समूह रुग्णालय, मुंबई 
ue | 
ग्रँट रोड 
१२ । मुंबई सेंट्रल । मुंबई सेंट्रल टर्मिनस |i शासकीय वैद्यकीय | मुंबई हहर 
मुंबई सेंट्रल लोकल महाविद्यालय वसर ज. जी. 
ae समूह रुग्णालय, मुंबई 
लोअर परेल 
प्रभादेवी 
दादर (पश्चिम) 
माटूंगा रोड 
माहिम 
१३ बांद्रा बांद्रा टर्मिनस हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब | मुंबई 
बांद्रा लोकल ठाकरे वैद्यकीय | उपनगर 
oe महाविद्यालय, मुंबई (HA) 
सांताक्रुझ 
१४ | अंधेरी विलेपार्ले हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब | मुंबई 
अंधेरी ठाकरे वैद्यकीय | उपनगर 
mae महाविद्यालय, मुंबई (HA) 
१५ | बोरीवली = | राममंदीर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब | मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२३३/प्रशा-२, दिनांक ०८ सप्टेंबर 2023. 


गोरेगाव 


ठाकरे 


मालाड 


कांदीवली 


बोरीवली 


दहीसर 


महाविद्यालय, मुंबई (कुपर) 


THe | उपनगर 


१६ 


वसई रोड 


मिरारोड 


भाईदर 


राजीव 


गांधी वैद्यकीय 


ठाणे 


नायगाव 


वसई रोड 


नालासोपारा 


विरार 


वैतरणा 


महाविद्यालय, कळवा, ठाणे 


१७ 


पालघर 


सफाळे 


केळवा रोड 


पालघर 


उमरोळी 


बोईसर 


वाणगांव 


डहाणू रोड 


घोलवड 


बोर्डी रोड 


टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय 


पालघर 


महाविद्यालय, मुंबई सेंट्रल, 


मुंबई (नायर) 


मम ममल 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


